Wd: 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या 
योजनेअंतर्गत wa संचालनालयास निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १९ जुले, २०१९ 
वाचा :- 
(१ शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, दि. २० जून, २०१९. 
(२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


रुसा २.० अंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी Enhancing Quality and Excellecnce in Selected 
State Universities या घटकांतर्गत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठास 
रु. १६,६६,६६,६६७/- (रुपये सोळा कोटी सहासष्ठ लक्ष सहासष्ठ हजार सहाशे सदुसष्ठ) एवढी रक्‍कम 
वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. १ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 

सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ७ " सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात सदर परिपत्रकासोबतच्या परिच्छेद ७ मधील व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ 
येथील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात आली आहे." 

ऐवजी 

"सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात सदर 
परिपत्रकासोबतच्या परिच्छेद - ७ मधील व सोबतच्या परिशिष्ठातील अ.क्र. ९ येथील अटी व शर्तीची 
पुर्तता करण्यात आली आहे." असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१७२४१८३४०८ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDHARTH 
KHARAT 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4 
2 


3 
tof 


मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 
प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


२--> <-> <-> ःथ-> 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठ. 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्राळय, मुंबई. 

qo) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


